दिनांक 30 जून रोजी सेवानिवृत्त 
झालेल्या/होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगतच्या 
१ जुलै ची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात 
घेऊन  सेवानिवृत्तीतन निश्चित 
करण्याबाबत. 

(उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त 
अनुदानित शौक्षणिक संस्था) 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक:-संकिर्ण २०२३/प्र.क्र.ई.६७४२९९/विशि-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: १७ नोव्हेंबर,२०२३ 


वाचा -शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक : वेतन २०२३/प्र.क्र.१३/सेवा-३, दि.२८.०६.२०२३. 


प्रस्तावना - 


वित्त विभागाच्या उपरोक्त शासन परिपत्रकान्वये दिनांक ३० जून रोजी सेवानिवृत्त 


झालेल्या/होणाऱ्या राज्य शासकीय कर्मचाऱयांना लगतच्या १ जुले ची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात 
घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सदर सूचना 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखालील अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यासंदर्भात खालीलप्रमाणे निर्णय 
घेण्यात आला आहे. 

शासन परिपत्रक - 


वित्त विभागाच्या दिनांक २८ जून,२०२३ च्या संदर्भीय परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या सूचना 


अकृषि विद्यापीठे, अनुदानित महाविद्यालये, अनुदानित अभिमत विद्यापीठे, अनुदानित समूह विद्यापीठे व 
त्यांची घटक महाविद्यालये, अनुदानित तंत्र शिक्षण महाविद्यालये / संस्था, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्र 
शिक्षण विद्यापीठ-लोणेरे, सी.ओ.ई.पी. तंत्रज्ञान विद्यापीठ, अनुदानित कला संस्था, आय.सी.टी. 
विद्यापीठ, एल.आय.टी. अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठ यामधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू 
करण्यात येत आहेत. सदर सूचनांचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


गै 


सदर शासन परिपत्रक वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४३०/२३/सेवा-३ दिनांक ९ 


नोव्हेंबर,२०२३ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र 
शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥18/859[8.9०५.) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा 
संकेतांक २०२३१११७१४५९३४२१०८ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन 
काढण्यात येत आहे 


प्रत- 


Digitally signed by AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
AJIT MADHUKARRAO 2323. a nn 


229d6ea333415e8d, postalCode=400032, st=Mah hi 
BAWI S KA R I ber=99EB928028DF7 1 EBDFCD2898E209D499192AD389 

9261FEAD42F7D38A3141AB69, ‘AJIT MADHUKARRAO 

BAWISKAR 

Date: 2023.11.17 15:00:29 +05'30' 


(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, मलबार हिल, मुंबई, 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण २०२३/प्र.क्र.ई.६७४२९९/विशि-१ 


) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.मंत्री,उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

६) मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
) मा.विरोधीपक्ष नेता, विधान परिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
) मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
) मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

१०) महाळेखापाल १-(लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 

११) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र, मुंबई 

१२) महालेखापाल २-(लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 

१३) महालेखापाल २-(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर 

१४) कुलगुरू, सर्व अकृषि विद्यापीठे 

१५) कुलगुरू, सर्व अभिमत विद्यापीठे 

१६) कुलगुरू, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्र शिक्षण विद्यापीठ-लोणेरे 

१७) कुलगुरू, सी.ओ.ई.पी. तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे 

१८) कुलगुरू, आय.सी.टी. विद्यापीठ 

१९) कुलगुरू, डॉ.होमी भाभा राज्य विद्यापीठ, मुंबई 

२०) कुलगुरू,एल.आय.टी. अभिनव विद्यापीठ, नागपूर 

२१) उच्च शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२२) तंत्र शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२३) कला संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२४) ud विभागीय सहसंचालक, sea शिक्षण, 

24) ud विभागीय सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, 

२६) कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे 

२७) कुलसचिव, सर्व अभिमत विद्यापीठे 

२८) कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्र शिक्षण विद्यापीठ-लोणेरे. 

२९) कुलसचिव, सी.ओ.ई.पी. तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे 

३०) कुलसचिव, आय.सी.टी. विद्यापीठ 

39) कुलसचिव, डॉ.होमी भाभा राज्य विद्यापीठ, मुंबई 

३२) कुलसचिव,एल.आय.टी. अभिनव विद्यापीठ, नागपूर 

33) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

३४) उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने 

३५) निवड नस्ती (विशि-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


